महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः असप्र-१२२४/प्र.क्र.०४/प्रशा-१ (का.१४) 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १५ जानेवारी, २०२४ 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन आदेश क्र.असप-१२२३/प्र.क्र.१०३/प्रशा-१(का.१४), 
दिनांक २८.१२.२०२३ 


आदेश 


श्री.प्रविण पांडुरंग कोळी, कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग यांना कक्ष अधिकारी पदावरून अवर 
सचिव पदावर संदर्भाधिन शासन आदेशान्वये पदोन्नती देण्यात येऊन, त्यांची पदस्थापना कृषि व पदुम 


विभागात करण्यात आली आहे. 


२. आता, प्रशासकीय कारणास्तव श्री. प्रविण कोळी यांच्या अवर सचिव पदावरील पदोन्नतीनंतरच्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल करून, त्यांची गृहनिर्माण विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक (प्रशासन), 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळ (महाहौसिंग), मुंबई या पदावर तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी खाळील 


अटी व शतींच्या अधीन राहून प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


ओ) श्री.कोळी, अवर सचिव हे ज्या तारखेला प्रतिनियुक्‍्तीच्या पदावर रूजू होतील त्या 
तारखेपासून प्रतिनियुक्‍तीच्या सेवेचा प्रारंभ होईल आणि ती सेवा ज्या तारखेला ते आपल्या शासकीय 


पदाचा कार्यभार पुन्हा स्वीकारतील त्या तारखेला समाप्त होईल. 


बो जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर 
प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी त्यांना परत बोलावून घेण्याचा अधिकार 
शासन/सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहील. 

क) जर त्यांची सेवा स्वीयेतर नियोक्त्याला आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ विभागाकडे 
परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेतर नियोक्त्याला राहील. मात्र, याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी स्वीयेतर 


नियोक्त्याने शासनाळा/सक्षम प्राधिकाऱ्याला तीन महिन्यांची नोटीस दिली पाहिजे; आणि 
ड) त्यांनी मूळ विभागाकडे परत जाण्याचा आपला उद्देश आहे, अशी कमीत कमी तीन 
महिन्यांची लेखी नोटीस शासनाला / सक्षम प्राधिकाऱ्याला दिल्यानंतर त्यांना मूळ विभागाकडे परत 


येण्याची मुभा राहील. 


शासन आदेश क्रमांकः असप्र-१२२४/प्र.क्र.०४/प्रशा-१ (का.१४) 

३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा... इ.) नियम १९८१ मधील नियम vo (परिशिष्ट 
दोन) मधील तरतुदी विचारात घेऊन गृहनिर्माण विभागाने श्री.कोळी यांच्या प्रतिनियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शर्ती 
ठरवाव्यात. 

४. श्री. प्रविण पांडुरंग कोळी, अवर सचिव यांच्या इतर सर्व प्रशासकीय बाबी गृहनिर्माण विभागामार्फत 


हाताळण्यात येतील. 


५. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०११५१५४३२८३२०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=8808a7686c8d5 106a1fe553bcee5455c94da9b2df26765e 
2297b06d021a026aa, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

S H R | D H A R S H F LA R serialNumber=CA04078FB06F0081 DFBD03E54745E990386674B41 
FOFCFE82C712FD283E6D1 14, cn=PRASHANT SHRIDHAR SHELAR 
Date: 2024.01.15 15:44:44 +05'30' 


(प्र. श्री. होळार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. अप्पर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), (गृहनिर्माण विभाग/कृषि व पदुम विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

६. सह सचिव/उप सचिव, (गृहनिर्माण विभाग/कार्यासन गृनिधो-२), मंत्रालय, मुंबई 

७. व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास 
महामंडळ (महाहौसिंग), मुंबई 

८. श्री.प्रविण पां. कोळी, अवर सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रशा-१ (कार्या.१४) संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


